नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात 
अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा 
पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४)/का-१४११, 
मंत्रालय, मुंबई४००- ०३२ 
दिनांक :- १३ मार्च, २०२४ 


शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/का-१४११, दि.२८ मार्च, २०२२, 
शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.२९ मार्च, २०२२, 
शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.७ जुले, २०२२, 
शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा :- १ 
२ 


3 
8 


~ 


Se ware ६-2 


प्रस्तावना :- 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करण्यासाठी “महानगरपालिका 


क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे” व “नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे” 
या योजनांना वाचा येथील अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली असून त्याअंतर्गत 
करावयाच्या कामांसाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (१) येथील 
शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. (२.४, ३, ४ व ७ येथील तरतुदींमध्ये वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन 
निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली होती. तथापि, वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात 
आलेल्या सुधारणा रद्द करुन वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयामधील तरतूदी वाचा येथे नमूद 
अनुक्रमांक (४) येथील शासन निर्णयान्वये FARA करण्यात आल्या आहेत. वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (४) येथील 
शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेऊन सोबत जोडलेल्या यादीतील विकास कामांना शासन मान्यता देण्याची बाब 
विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय :- 

"नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करणे 
(नगरपालिकानगरपंचायत/नगरपरिषद/)" या योजनेअंतर्गत शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, 
२०२२ मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार परळी (वै.) नगरपरिषद अंतर्गत सोबत दिलेल्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या 
रू. १५.००कोटी एवढ्या किंमतीच्या कामांची थेट शासन स्तरावरून निवड करण्यात आली आहे. सदर कामांसाठी 
कार्यान्वयीन यंत्रणा नगरपरिषद परळी (वै.) राहतील. 

२. शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, २०२२ मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार उपरोक्त कामांना 
संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणा यांनी तांत्रिक मान्यता व जिल्हाधिकारी, बीड यांनी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची 
कार्यवाही करावी. प्रशासकीय मान्यता परिशिष्टातीळल रकमेच्या मर्यादेत असल्याची दक्षता जिल्हाधिकारी, बीड यांनी 


घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४)/का-१४११, 


३. शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.१९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३ अन्वये 
दिलेल्या सूचनांनुसार सोबतच्या परिशिष्टातील कामांसाठी प्राप्त होणारे अनुदान वितरीत करण्याकरिता 
जिल्हाधिकारी, बीड यांच्या नावे स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यात यावे. बँक खात्याचा तपज्ञील (IFSC कोड व खाते 
क्रमांक नियोजन विभागास सादर करावा. त्यानंतर सदर निधी उक्त बँक खात्यामध्ये सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्टाप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 

४. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या कामांसाठी जिल्हाधिकारी, बीड/ नगरपरिषद परळी (वै.) 
यांनी संदर्भ क्र. (9) व (४) येथील शासन निर्णयामधीळल अन्य सर्व अटी व शार्तीचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 

प्‌. या कामांसाठी होणारा खर्च हा “मागणी क्र.ओ-९, ३६०४, स्थानिक संस्था व पंचायतराज संस्था यांना 
नुकसानभरपाईच्या व अभिहस्तांकीत रकमा देणे, २००, इतर संकीर्ण नुकसान भरपाई व अभिहस्तांकन,(०१)(०२), 
नागरी स्थानिक संस्थांना (नगरपाळिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत) सहायक अनुदान (३६०४ १०१८) (कार्यक्रम), 
३१,सहायक अनुदान" या SANG सन २०२३-२४ करिता उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
येईल. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१३१८४६४३८५१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


CHARUSHILA ववर. 
DEVENDRA "ममा 
CHAUDHARI a. COCO 
(चारूशीला चौधरी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. विभागीय आयुक्त, छ. संभाजीनगर विभाग, 

२. जिल्हाधिकारी, बीड, 

३. मुख्य अधिकारी, परळी (वै.) नगरपरिषद, जि. बीड, 

४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, बीड, 


५. मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव, 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड, 

९. वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४)/का-१४११, 


शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४/का-१४११, दि.१३ मार्च, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट 
अ.क्र. | कामाचे नाव रक्‍कम (लक्ष) 
प्रभाग क्र.१२ मध्ये गित्ते यांचे घर ते वानखेडे यांच्या घरापर्यंत सी.सी रस्ता व 
Le] बांधकाम करणे १००.०० 
प्रभाग क्र.१३ मध्ये फड यांचे घर ते हनुमान मंदिर पर्यंत सी.सी. रस्ता व नाली 
२ बांधकाम करणे १००.०० 
प्रभाग क्र.११ मध्ये खानापुरे यांचे घर ते काटकर यांच्या घरापर्यंत सी.सी रस्ता व 
३ नाली बांधकाम करणे १००.०० 
प्रभाग क्र.११ मध्ये चौधरी यांचे घर ते रोडे यांच्या घरापर्यंत सी.सी रस्ता व नाली 
४ बांधकाम करणे १००.०० 
प्रभाग क्र.१६ मध्ये डा. मुंडे यांचे घर ते वैष्णव यांच्या घरापर्यंत सी.सी रस्ता व 
षु नाली बांधकाम करणे १००.०० 
प्रभाग क्र.१२ पतंगे यांचे घर ते वारद यांच्या घरापर्यंत सी.सी. रस्ता व नाली 
६ बांधकाम करणे १००.०० 
७ प्रभाग क्र. १२ मध्ये आप्पा यांचे घर ते गित्ते सी.सी. रस्ता व नाली बांधकाम करणे १००.०० 
प्रभाग क्र.१२ मध्ये शर्मा यांचे घर ते वाकेकर यांच्या घरापर्यंत सी.सी. रस्ता व 
८ नाली बांधकाम करणे १००.०० 
प्रभाग क्र.८ मध्ये समद यांचे घर ते गायकवाड यांच्या घरापर्यंत सी.सी. रस्ता व 
९ नाली बांधकाम करणे १००.०० 
प्रभाग क्र.९ मध्ये गित्ते यांचे घर ते मुंडे यांच्या घरापर्यंत सी.सी. रस्ता व नाळी 
re बांधकाम करणे १००.०० 
प्रभाग क्र.८ मध्ये खुरेशी यांचे घर ते सलीम यांच्या घरापर्यंत सी.सी. रस्ता व 
Lee! q नाली बांधकाम करणे १००.०० 
प्रभाग क्र.६ मध्ये काबरा यांचे घर ते कांबळे यांच्या घरापर्यंत सी.सी. रस्ता व 
१२ नाली बांधकाम करणे १००.०० 
प्रभाग क्र.४ मध्ये आदोडे यांचे घर ते पारेकर ते घणशी नदी पर्यंत सी.सी. रस्ता व 
१३ नाली बांधकाम करणे १००.०० 
प्रभाग क्र.५ मध्ये पाटील यांचे घर ते वारकरी यांच्या घरापर्यंत सी.सी. रस्ता व 
१४ नाली बांधकाम करणे १००.०० 
प्रभाग क्र.४ मध्ये किराणा दुकाना पासून ते रेल्वे ट्रंक पर्यंत सी.सी. रस्ता व नाली 
१५ बांधकाम करणे १००.०० 
एकूण १५००.०० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


